जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय,अहेरी, 
जि.गडचिरोली या न्यायालयासाठी वैयक्तिक 
ठेव खाते (PDA) उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.पीडीए-२०२४/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२. 
दिनांक :- २३ एप्रिल, २०२४. 


वाचा :-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय, क्र:-सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६०/का-१२, 
दि.२ फेब्रुवारी, २०२३. 
२) विधि व न्याय विभाग,शासन अधिसूचना क्रमांक:- सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६०(१)/का-१२ 
दि.१३ जुले, २०२३. 
३)विधि व न्याय विभाग,शासन अधिसूचना क्रमांक:- सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६०(२)/का-१२ 
दि.१३ जुले, २०२३. 
४) विधि व न्याय विभाग,शासन अधिसूचना क्रमांक:- सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६०(३)/का-१२ 
f&.93 जुले, 2023. 
५)विधि व न्याय विभाग,शासन अधिसूचना क्रमांक:- सीआरसी २०१७/प्र.क्र.३६०(४)/का-१२ 
दि.१३ जुले, २०२३. 
६) विधि व न्याय विभाग ,शासन निर्णय क्र.डीडीओ २०२३/प्र.क्र.१४८/का-१२, 
दि.२४ ऑगस्ट, २०२३. 
७ जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, गडचिरोली यांचे जा.क्र./वित्त/१३३/२०२४, 
दि.०१.०२.२०२४. 
८) महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हकादारी)-। महाराष्ट्र, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
TM/Ch.2/UOR ॥०.२२१/_&)॥)/२०२३-२४/६१, दि.१७.०४.२०२४. 
प्रस्तावना - 
अहेरी, जि.गडचिरोली येथे संदर्भाधीन क्र.२ ते क्र.५ येथील अधिसूचनेन्वये 
दि.२२.०७.२०२३ पासून जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, अहेरी, जि.गडचिरोली हे न्यायालय 
कार्यन्वित झाले आहे. संदर्भ क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये जिल्हा न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायाधीश, अहेरी, जि.गडचिरोली यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. ७ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र 
न्यायालय, अहेरी, जि.गडचिरोली या न्यायालयाकरीता दिवाणी, फौजदारी व मोटार अपघात 
दावा या प्रकरणाकरीता तीन स्वतंत्र वैयक्तिक ठेव खाते (>)/)उघडण्यास मान्यता देण्याची विनंती 
केली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा न्यायाधीडा-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहेरी, 
जि.गडचिरोली या न्यायालयाकरीता वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडीए-२०२४/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ 


शासन निर्णय : 

जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय, अहेरी, जि.गडचिरोलळी करिता,जिल्हा 
न्यायाधीशा-१ व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीडा, अहेरी, जि.गडचिरोली यांचे नावे, महाराष्ट्र 
कोषागार नियम, १९६८ मधील नियम ५१२ नुसार, दिवाणी, फौजदारी व मोटार अपघात दावा 
या प्रकरणातील जमा रकमा व परतफेडीच्या रकमांसाठी, वैयक्तिक ठेव खाते उघडण्यास 
खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


1. The said Personal Deposit Account shall be subject to Audit. 

2: The Administrator should ensure proper maintenance of Personal Deposit 
Account. 

3. Receipt into the Personal Deposit will be the amounts as per courts order and the 


Expenditure out of the Personal Deposit Account from Civil cases & Criminal cases and 
Accidental claim cases as per orders. 


4, Expenditure from the Personal Deposit will be as per the court orders. 

5. No Revenue receipt / Revenue expenditure transactions shall be booked in this 
PD. 

6. The balances in this Personal Deposit Account shall be reconciled by the Court 


on Monthiy basis with the District Treasury office. 


7. On a yearly basis, the balance has to be reconciled with AG office and 
confirmation of Balances is to be submitted by the Treasury officer to AG office at the 
end of the financial year. 


8. All Rules in Maharashtra Treasury Rules will be applicable to this Personal 
Deposit Account. 


9, Office of the Pr. Accountant General ( A & E ) If Nagpur will issue an authority 
on receipt of Government Orders 


For Civil Court Deposit 
8443 - Civil Deposit 
104 - Civil Court Deposit 
01 - District & Additional Sessions Judge, Aheri, District 
Gadchiroli. 
For Criminal Court Deposit 
8443 - Criminal Deposit 
105 - Criminal Court Deposit 
01 - District & Additional Sessions Judge, Aheri, District 
Gadchiroli. 
For Motor Accident Tribunal Court Deposit 
8443 - Motor Accident Tribunal Deposit 
104 - Motor Accident Tribunal Court Deposit 
Ol - District & Additional Sessions Judge, Aheri, District 
Gadchiroli. 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पीडीए-२०२४/प्र.क्र.२०/कार्या-१२ 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४८/२०२४/कोषा प्रशा-५ , 
दि.२९.०२.२०२४ अन्वये व महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र, मुंबई यांच्या 
अनौपचारिक सं.क्र. No.TM /Ch.2/ UOR no. 221/॥ ,&11)/2023-24/61,दि.१७.०४.२०२४ अन्वये 
व त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
रे सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५/.॥व/99॥[॥॥9.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२३१४३५४९७६१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH BASAVESHWAR » 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


) प्रबंधक (निरिक्षणे-१), मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (पत्राने), 
) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , गडचिरोली. 
) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय,अहेरी, जि.गडचिरोली. 

) महाळेखापाल-१/२ (लेखा अनुज्ञेयता व लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 
४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. गडचिरोली 
) 

) 
) 
) 


उपकोषागार अधिकारी, अहेरी, जि.गडचिरोळी 

वित्त विभाग,कोषा प्रशा-५, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी का.२३ व २४,२५ विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


